महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- कअनि - १११९ /प्र.क्र.०७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०१९ 


संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.एमआयएन १२१९/प्र.क्र.२७८/का-२१, 
दिनांक १३.११.२०१९ 


आदेशा 
संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्री आस्थापनेवरील अधिका-यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागात दिनांक 
१३.११.२०१९ (FA) प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यावर्तनानंतर मूळ विभागात पद उपलब्ध नसल्याने 
मंत्रालयीन संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहेत- 


अ.क्र.  अधिकारी/कर्मचा-यांचे | पदनाम सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
नाव 
[ae | 2 2 | 8 | षु 
१ श्री.सु.पं.शास्त्री कक्ष अधिकारी | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग | शालेय शिक्षण व pret विभाग 


२.  श्री.सु.पं.शास्त्री, कक्ष अधिकारी यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामध्ये तत्काळ हजर व्हावे. 


३. श्री.सु.पं.शास्त्री, कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक १४.११.२०१९ (म.पू.) पासून ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन निर्णय 
वित्त विभाग, दिनांक ०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२४१५४२१८४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
ण 3७13, 0! 


Gajanan 

Bhimrao Gurav stickies 
(ग. मि. गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


ic57747 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e 
cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


प्रति, 
श्री.सु.पं.शास्त्री, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन Seal क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र.०७/१४-ब 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग / शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग / शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२ 

३) उप सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४ निवडनस्ती (कार्या-१४बो. 


पृष्ठ २ पैकी 


A 


